आयुक्त, 


समाज कल्याण, 


पुणे यांच्या 


आस्थापनेवरील श्री. एस. व्ही. आऊलवार, संशोधन 
अधिकारी, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी 
समिती, लातुर यांच्या पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक सकआ - २०२२/प्र.क्र.१९२/आस्था-२ 


मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२. 


दिनांक :- २१ सप्टेंबर, २०२२. 


आदेडा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम-४ (४) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम 


प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या सहाय्यक 


AYA, VAS कल्याण व तत्सम, गट -अ संवर्गातील खालील अधिकाऱ्याची प्रशासकीय कारणास्तव 


बदली करण्यात येत असुन, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांची बदलीने 


पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


क्र. । अधिकाऱ्यांचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
१ २ ३ 1४ 
संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात जिल्हा समाज कल्याण 
cE श्री. एस. व्ही. आऊलवार, प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, | अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
लातुर नांदेड 


२. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता खालील सूचनांचे 


काटेकोरपणे पालन करावे - 


१. बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांनी बदली झालेल्या 


अधिकाऱ्यास बदली झालेल्या पदावर रुजु होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे. 


२. बदली झालेला अधिकारी संबंधित कार्यालयातून कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी आल्यावर 


त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या अधिकाऱ्यास रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा 


प्रतीक्षा काळ ठरवून काम न देता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्चभवल्यास संबंधित आस्थापना 
SSRI जबाबदार धरण्यात येईल. 


३. बदली आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 

३. श्री. एस. व्ही. आऊलवार, संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, लातुर 

यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, लातुर या 


शासन आदेशा क्रमांकः MHS - २०२२/प्र.क्र.१९२/आस्था-२ 


पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री.शिवकांत चिकुर्ते, सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्याण, लातुर यांचेकडे 
पुढील आदेशापर्यंत सोपविण्यात येत आहे. 

४. श्री. एस. व्ही. आऊलवार यांचेकडे सोपविण्यात आलेला संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात 
प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, नांदेड या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पुढील आदेशापर्यंत कायम ठेवण्यात 
येत आहे. 

कि सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२११३१७१५८४२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DINESH RAMCHANDRA 


DINGLE 
(दि.रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांच्यामार्फत) 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय,मुंबई 


) 

) आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 

) संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 

) महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
) प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, औरंगाबाद/लातुर 
) 

) 

) 

) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, लातुर/नांदेड 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड/लातुर 

सचिव (सा. न्या. व वि. स. विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय मुंबई 
१०) निवडनस्ती आस्था-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


